महाराष्ट्र शासन 


तत्काळ क्र. प्रतिनि-२०१९/१५५०/प्र.क्र.१४५/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १६.१२.२०१९ 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


विषय- मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालय या मुंबई कार्यालयातील “भाषा 
संचालक” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
मंत्रालयीन सह/उप सचिव यांचेकडून इच्छुकता मागणी. 

संदर्भ- मराठी भाषा विभाग यांचे क्र.भासंप्र.२०१७/प्र.क्र.५८/आस्था-२, दि.९.१२.२०१९ चे पत्र. 


महोदय/ महोदया, 


मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालय या मुंबई कार्यालयातील “भाषा संचालक” हे 


पद मंत्रालयीन सह/उप सचिव संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे आहे. सदर पदासाठी आवश्‍यक अर्हता व पदाच्या 


जबबादारी याबाबत मराठी भाषा विभागाच्या संदर्मिय पत्राची प्रत जोडली आहे. 


२. त्यानुषंगाने सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना विनंती करण्यात येते की, भाषा संचालनालय या मुंबई 


कार्यालयातील “भाषा संचालक” या पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या व आवश्‍यक ती अर्हता धारण 


करीत असलेल्या आपल्या विभागातील सह/उप सचिवांची नावे, त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या 


प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक माहिती (80-88), संपूर्ण सेवा तप्ञील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे 


प्रमाणपत्र व विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे दि.३०.१२.२०१९ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील 


अशा रितीने पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास निरंक असेही या विभागास कळवावे, ही 
विनंती. 


2: सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२२१११२३४४४८०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 
आपला विश्वासू, 
G aj anan ण n sabe alot arr 
Bhimrao Gurav since कता 
(ग. भि. गुरव) 
सोबत- १.वैयक्तिक माहितीचे विवरणपत्र अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 


२. मराठी भाष विभागाचे संदर्भिय पत्र 
प्रत- निवड नस्ती, कार्या.१४. 


विवरणपत्र 


अ.क्र मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
ee अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
३ | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ ।मत्ताव दायित्वे सादर केली आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते oe /प्रतिनियुक्‍तीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुकक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ । मागील प्रतिनियुकक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
| संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
P| प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


च पाक 2५७1५ का 


| D> 524 9242092 
४2 महाराष्ट्र शासन 
(दूरध्वनी क्र.०२२-२२७९४१६९) क्र.भासंप्र-२०१७/प्र.क्र.५८/आस्था-२ 
(ई-मेल : man gesh.kudtarkar@ gov.in) मराठी भाषा विभाग, 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९.१२.२०१९ 
प्रति, 
Was सचिव, 
सामान्य प्रशासन विभाग (१४), 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


विषय : मराठी भाषा विभागाच्या अधिपत्याखालील भाषा संचालनालय 
@ या मुंबईतील कार्यालयामध्ये भाषा संचालक हे पद 
प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


महोदय, 


मराठी भाषा विभागाअंतर्गत भाषा संचालनालय या राज्य शासनाच्या कार्यालयातील भाषा संचालक, 
वेतनस्तर एस-२५ : रु.७८,८०० - २,०९,२०० या वेतनश्रेणीतील पद मंत्रालयीन विभागातील सह सचिव किंवा उप 
सचिव पदाशी समकक्ष असणाऱ्या खाली नमूद केलेल्या अर्हता धारण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने 
भरावयाचे आहे. 


१) मराठी विषयातील पदवी ब पदव्युत्तर पदवी किमान ५५ टक्के गुणांसह धारण केलेली असणे, 
२) सांबिधिक विद्यापीठाच्या तीन वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमामध्ये किमान १ वर्ष इंग्रजी किंवा व्यवहारिक इंग्रजी 
विषयासह उत्तीर्ण असणे, 
३) संस्कृत विषयासह उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे किंबा सांविधिक विद्यापीठाची 
क संस्कृत विषयातील पदवी/पदव्युत्तर पदवी धारण केलेली असणे किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेची किंवा अभिमत 
विद्यापीठाची संस्कृत विषयाची पदवी किंबा पदव्युत्तर प्रमाणपत्र परीक्षा अथबा सांविधिक विद्यापीठाने मान्यता 
दिलेली समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असणे आणि 


i ४) बरील अनुक्रमांक १ ते ३ ची अर्हता धारण करणाऱ्या व मराठीत प्रशासनिक अनुवाद कार्य, परीभाषा कोश 
~~ किंवा 

क निर्मिती किंबा शब्दकोश व शब्दावल्या तयार करणे 
र्त पदाची कर्तव्य ब जबाबदाऱ्या यांचे विवरण सोबत ठेवले आहे. तरी सदरच्या पदासाठी मंत्रालयीन सेवेतील 
उप सचिव दर्जाच्या इच्छुक अधिकाऱ्याच्या सेवा प्रतिनियुक्‍तीद्वारे उपलब्ध करुन देण्याची विनंती आहे. 

4 es 

\» NY 
es "३ आपला, 


xr 4 
2. A va ea fe US ; ह oY 
> “4 ea 9 
oe f wy’ क a ae (मं. प. कुडतरकर) 
जे 


कक्ष अधिकारी 


D:\esst 2\Deputation\DoL\ATaT संचालक.त00. 


अनुबादक (मराठी) AAT si = काऱ्यांची वं 


- .. | सह संचालकांनी पारपाडाववाची पुढील कामं व जबाबदाऱ्या पार पाडणे 


भाषा संचालनालयातील भाषा संचालक हे पद 
प्रतिनियुक्‍्तीसाठी पसंती देणाऱ्या अधिकाऱ्याचा तपशील 


Seer | नाव 


TAS मूळ पद व 


Oe डी 
ee 
wl rer 


Gj 3 2 


अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत.) 


९) | मत्ता व दायित्वे सादर केली 
का 


१०) ८गपय व्या वर्षाचे पुनर्बिलोव 
झाले असल्यास निर्णय 


१९) | विभागीय चोकशी प्रलंबित/प्रस्तावित 
असल्यास त्याचा तपशील 


७) 


यांचा तपशील (जास्तीत जास्त १० यस्य 


वर्षापूर्वी पर्यंत द्यावा.) 


१३) | सध्याच्या पदावर केव 
कार्यरत आहेत. 


१४) प्रतिनियुक्‍्तीव 
विभाग कार्यमुक्त करेल किंवा कसे 
याबाबत विभागाचे अभिप्राय 


___ ण ५९0०?” | 2\Deputation\DoL\ATaT संचालक.त०ळ0 


